राज्य दत्तक स्त्रोत संस्थेचे (State Adoption Resource 
Agency-SARA) दत्तक नियमन, २०१७ (Adoption 
Regulation, २०१७) मधील तरतूदीनुसार नियामक 
मंडळ (Governing Body) स्थापित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.दत्तक -२०१७/प्र.क१९५./का ८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ मार्च, २०१८. 


वाचा : 

१. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 

२. दत्तक नियमन, २०१७ (Adoption Regulation, २०१७) 

३. शासन शुध्दीपत्रक क्र.(025-२०११/प्र.क्र.३७०/का-८, दि.१५.०५.२०१२ 

४. केंद्रीय दत्तक स्त्रोत प्रधिकरण यांचा कार्यलयीन ज्ञापन H.CARA/IND/POLICY/2040/3 

दि.१८.७.२०१७. 

प्रस्तावना :- 
१. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या तरतूदी अंतर्गत अनाथ, परित्याग, 
समर्पित करण्यात आलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी अज्ञी बालके इच्छुक पालकास दत्तक देण्याची तरतूद 
असून सदर दत्तक प्रकरणांचे नियमन करण्याची जबाबदारी केंद्रीय दत्तक स्त्रोत प्रधिकरण (Central 
Adoption Resource Authority-CARA) यांची आहे. राज्य स्तरावर दत्तक प्रकरणांच्या अनुषंगाने आवश्‍यक 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (State Adoption Resource Agency-SARA) 
यांची असून प्रत्येक राज्यात राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (SARA) स्थापित करणे आवश्‍यक आहे. 


२. शासनाच्या दि.१५.०५.२०१२ च्या शुद्धीपत्रकान्वये बाल न्याय अधिनियम, २०००, अंतर्गत राज्य दत्तक 
स्रोत संस्थेची (SARA) स्थापना झाली असून सदरची स्थापना बाल न्याय अधिनियम, २०१५ च्या कलम ६७ 
(२) नुसार अधिनियम, २०१५ अंतर्गत झाली असल्याचे मान्य आहे. सबब, राज्यात राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था 
(SARA) स्थापित असून या संस्थेचे दत्तक नियमन, २०१७ (Adoption Regulation, २०१७) मधील 
तरतूदीनुसार राज्य दत्तक स्त्रोत संस्थेचे (SARA) चे नियामक मंडळ (Governing Body) स्थापित करणे 
आव्यक आहे. 

शासन निर्णय-: 


१. आता या शासन निर्णया अन्वये सदर नियमनानुसार राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (SARA)A नियामक 
मंडळ गठित करण्यात येत असून नियामक मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे राहिल:- 


.क्र. पदनाम नियामक मंडळावरील सदस्य 
१. । अध्यक्ष सचिव, महिला व बाल विकास विभाग 
२. | सदस्य सचिव | आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
३. । सदस्य डाॉ.बी.डी.पवार,सहसंचाळक,आरोग्यसेवा, रूग्णालय,(राज्यस्तर), मुंबई. 
४. ।सदस्य अध्यक्ष, बाल कल्याण समिती, मुंबई शहर. 


शासन निर्णय क्रमांकः दत्तक -२०१७/प्र.क.१९५/का ८ 


५. । सदस्य बाल आशा ट्रस्ट, आनंद निकेतन, के.जि.वि.एम, डॉ. ई. मोसेस रोड, महालक्ष्मी 
मुंबई. 
६. ।सदस्य श्री. प्रमोद निगुडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेलजोल, रूम नं.४७, 


दुसरा मजला,गिल्डर लेन महानगरपालिका शाळा, बेलाशिष पुलाच्या मागे, 
मुंबई सेंट्रल, मुंबई-८. 
७. | सदस्य उपसचिव,महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्रधिकरण, १०५ उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंब् 


२. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ कलम ६२ (२) व ६५ (२) आणि दत्तक नियमन 
२०१७ च्या नियमन क्र.३३(२) मध्ये राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (SARA) चे कार्य व जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आलेली 
आहे. 


३. दत्तक नियमन, २०१७ च्या नियमन क्र. ३३ (१-७ तरतूदीनुसार दत्तक कामांचा आढावा घेण्यासाठी 
आणि दत्तक प्रक्रिया आणि यंत्रणेतील अडथळयांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य दत्तक स्त्रोत संस्थेच्या (SARA) 
नियामक मंडळाची बैठक आवश्‍यकतेनुसार सातत्याने होणे अणि किमान तीन महिन्यातून एकदा बैठकीचे आयोजन 
करण्याची जबाबदारी सदस्य सचिव, राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (सारा), नियामक मंडळ तथा आयुकत, महिला व 
बाल विकास आयुक्तालय पुणे यांची राहील. 


४. नियामक मंडळातील अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ सदर झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तीन 
वर्षाचा असेल. 
घु. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra .gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा 


संकेतांक २०१८०३२२१५११३०५८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Smita Dattatray कण्या 


t, stalCode=400032, st=Mah ht 
2.5.4.20=3fa46cf1e9285 18ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934 


Nivatkar oar eas मजात 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 

१. मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई . 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
४. मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 
६. मा.मंत्री (मव बा वि)/ राज्यमंत्रीम व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
७. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
८. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जी.टी. रूग्णालय, मुंबई. (कार्यासन-कुटुंब कल्याण) 
९. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (कार्यासन-२२) 
१०.सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दत्तक -२०१७/प्र.क.१९५/का ८ 


११.आयुक्‍त , महिला व बाळ विकास आयुक्‍्तालय,म.रा. पुणे. 

१२.संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

१३.सहासंचालक, आरोग्यसेवा, रूग्णालय,(राज्यस्तर), मुंबई. 

१४.उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई. 

१५.श्री. प्रमोद निगुडकर ,मेळलजोल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रूम नं.४७, दुसरा मजला, गिल्डर लेन 
महानगरपालिका शाळा, बेलाशिष पुलाच्या मागे, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-८. 

१६.सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

१७.उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

१८.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे 

१९.कार्यक्रम व्यवस्थापक, सारा, पुणे. 

२०.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

२१.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

२२.निवड नस्ती का-८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


